वाचा : 


प्रस्तावना : 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 


राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गांसाठी अंतिम हप्ता) 
व सन २०१९-२० (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता 
सहाय्यक अनुदान ७५ टक्के केंद्र हिस्सा) 
(सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१९/(१४३/१९)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख : १५ नोव्हेंबर, २०१९. 


भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92028/4(i)/ 
२०१४- NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.॥१0.)-१२०२६/१५॥)/ 
2098-NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92026/ V(iii)/ 
2098-NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ ११०११/ ०१/ 
२०१६- NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G ११०११/०१/ 
209§-NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G 99099/09/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aft क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१९/प्र.क्र.६६४/१९/ साशि-७, 
दि. २८.०५.२०१९. 


२०१९-२० वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 
संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०१८-१९ 


साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आले आहे. विद्यापीठांना 
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून 


सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१९/(१४३/१९)/साशि-७ 


प्रती वर्ष या दराने सहाय्यक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा 
विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून 
राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. 
त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०२.०७.२०१८ रोजी 
केंद्राकडून निधी प्राप्त झाळा व शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र 
बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाळा आहे. केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा 
करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित केला जातो. सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन २०१९-२० 
(सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता ७५% केंद्र हिस्सा ) सहाय्यक अनुदानाचे (सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना 
वितरण करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अ व ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२६ विद्यापीठे/ संचालनालये पैकी ११ विद्यापीठांकडून वर्ष २०१८-१९ चे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
अद्यापही प्राप्त न झाल्यामुळे/त्रूटी असल्यामुळे सदर विद्यापीठांना वगळून उर्वरित १५ विद्यापीठे / 
संचालनालये यांना सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रुपये 
४३,५७,७७२/- व विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी रुपये ५१,९३,६८३/- आणि सन २०१९-२० (सर्व 
प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता ७५ % केंद्र हिस्सा ) म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रुपये ३,१८,३९,५२९/- व 
विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी रुपये २,८६,८४,२४३/- याप्रमाणे एकूण नियमित कार्यक्रमासाठी रुपये 
रक्‍कम ३,६१,९७,३०१/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी एकसष्ठ HS UIA हजार तीनशे एकमात्र) व 
विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रूपये ३,३८,७७,९२६/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी अडोतीस लाख 
सत्त्याहत्तर हजार नऊशे सव्वीस मात्र) असे एकूण रक्‍कम रूपये ७,००,७५,२२७/- ( अक्षरी रुपये सात 
कोटी पंच्याहत्तर हजार दोनशे सत्तावीस मात्र) रक्कमेच्या वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. ज्या 
विद्यापीठांकडे सन २०१८-१९ चा निधी शिल्लक आहे त्यांना सदर निधी सन २०१९-२० च्या देय रकमेतून 
समायोजीत करुन निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. (विद्यापीठांना देय रकमेचा 
तपशील सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब मध्ये दिलेला असून परिशिष्ट अव ब सोबत जोडले आहे). 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१९/(१४३/१९)/साशि-७ 


सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFMs) 
संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचालक/ नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा 
योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी) हे सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
यांच्या मान्यतेने वितरीत करतील. विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या अधिपत्याखालील 
महाविद्यालयांना सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFMS) प्रवर्गनिहाय वाटप करुन सहायक 
अनुदान वाटप विवरण पत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी लेखापालांच्या स्वाक्षरीने 
शासनास त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या अनुदानाचे सर्व ळेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक १४/०२/२०१७ 

अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११५१४४४१७१६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Atul Hansraj Salunke 


Atu | H ans raj DN: CN = Atul Hansraj Salunke, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Higher And 


Sal U al ke Technical Education Department 


Date: 2019.11.15 15:33:16 +05'30' 
(डॉ. अतुल हं. साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ fasrs कार्य अधिकारी 


प्रत, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
३ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
५. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
(पत्राद्वारे) 
६. सहाय्यक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 
७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचाळक 
८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम 
समन्वयक 
९. वित्त विभाग (व्यय - 4), वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 
१०. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साशि -१/ लेखा शाखा / 
११. निवड नस्ती साशि- ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट - अ 


रासेयो सन 2019-20 करीता मंजूर विदयार्थी संख्या स्का व्शा temas | 


कार्यक्रम 

विद्यार्थी | 100% OTHERS | S.T. OTHERS TOTAL 
1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 47750] 11937500] 5308] 3962) 384800 995250 742875 7215000 
शि | 23875| 10743750] 2654) 1981] 192400 395725 668588 6493500 8057813 


1411463| 13708500] 17010938 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 

वा Regul 418875 5251125 
विद्यापीठ, औरंगाबाद aaa _ 52२) 


376988 4726013 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 


795863) 9977138 
विदयापीठ, नागपूर 


538875 3636750 


484988 3273075 
1023863 6909825 


613813 
15000} 3750000) 1868) 3414 9718 350250 640125 1822125 
665475 


अ.क्र विद्यापीठाचे नाव 


34400] 860000 4160] 2234 2800 


17200} 774000 2080) 111 1400 


EE 


| 780000 


331875 294375 2812500 


26800] 6700000} 4530) 2874 19396 849375 


13400} 603000 2265) 143 


Wn nD wn nD wn n 
mo} (0 ह... (0 ण्ठ च्छ 
i) oq oO oa oO (0 
“त iS 9, र 9 9 
| > 2 | कु ळ्‌ a 
द द 
Hi 
le 
wo 
ठो 
wo 
SN 
an 
Py 
Ss 
Ww 
00 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर 


महाराष्ट्र विदयापीठ, जळगाव 


ST प्रवगोचे रु. 327,340/-समायोजीत केले. 


337500 93 70 248773 1639913 2203911 
888898 3462038 


294375 2186250 


255224 1967625 2521537 
549599 4153875 


130283 1092162 
135810 1138493 


266093 


é स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा Pate 
विदयापीठ, नांदेड न्य 


शि 
"> 
य] 
> 
ळ 
a 
w 
BR 
un 
N 
N 
uw 


15000} 375000 1770| 157 


je) 


337500 885| 78 ST प्रव रु. 9,714/-समायोजीत केले. 


ग 4 गोचे रु.45967/- व Others Wa 
समायोजीत केले. 


250000 1180 | 24 


11660 

S.N.D.T. महिला विदयापीठ, Has 10000 
225000 590] 47 3940 
7728 

ae 

2064 

1032 


गोचे रु.28641/-, ST प्रवगोचे रु. 22815/- व Others Waa 
रु.191257/- समायोजीत केले. 


n 
ऱ्छ 
0) 
iS) 
92 
wn “I “I 
च्य un wi 
S (=) iS) 
is) is) ठ 


~ 
0० 
co 
= 
fon) 
w 
on 
mS 
0०0 

N 

co 

Ww 

o 

“I 

ies) 

So 


पृण्यश्रलोक अहिल्यादेवी होळकर रु.43883/- व Other प्रव रु. 139590/-समायोजीत केले. 


9200} 2300000) 1086 386 159742 72375 1309410 


>>, 

सोलापूर विदयापीठ, सोलापूर 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विदयापीठ, nae 
नाशिक ie 


डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी नानी 
विदयापीठ, अकोला य 


4600} 207000 543 19 


65138 1280581 1474872156 प्रवगाचे रु.54110/- व Other प्रवर्गाचे रु. 23519/-समायोजीत केले. 


ST प्रवगोचे रु.1958/- व Others प्रवगोचे रु.144590/- समायोजीत केले. 


EA 
Ww 
0७ 
DD 


137513 2589991 


87000 156292 1297660 
78300 142425 1298025 


9000} 225000 


4500} 202500 232 42 


oe) 
क्र 
BR 
N 
fon) 
o 
co 
N 
९ 
Oo 
oO 


298717 2595685 


36406 304391 3960000111 ae 


40838 348300 


2600 65000 294 24 


1300 58500 147 A 


wn wn wn Es) wn 

ne} ne} ne} क ne} 

© o o Cc} o 

9 9, 2 iS 9 

>> 2 oF a 22 
5 


1ST INSTALLMENT 75% FUND RELEASED IN THE 


रासेयो सन 2019-20 करीता मंजूर विदयार्थी संख्या स्का व्शा temas 


कार्यक्रम 


77244 825471 
भारती विदयापीठ विश्‍वविदयालय, 
10|पणे Regular 1700१ 425000) 19 15 1360 35625 28125 255000 318750 
(त क्सा 250 


a [| ह क क्ण ळक 


प्रव प्रव समायोजीत केले. 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त & ESET OSV SE ESE 
Regul 1500] 375000] 190) 258 10520 30353) 37958 1972500. 265561 
71 विदयापीठ, नाशिक पह 


20996 139125 


2253 125213 2968415 प्रव रु.21745/- व 5 प्रव रु.17322/- समायोजीत केले. 


264338 


12000 95851 


57672 

25679 

27897 

19096 15100 96407 
4050 


अ.क्र विद्यापीठाचे नाव 


ne 
EA 
lke 


%.754/- समायोजीत केले. 


महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान 


1000 142 11 


a 


742 
विदयापीठ, नागप्र 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र 

Regul 700] 17500 
विदयापीठ, लोणेरे 
350| 15750 


सचालक, तत्र ण सचालनालय, 


उन्नत प्रोदयोगिकी रक्षा संस्थान 
(अभिमत विदयापीठ) पणे Regular 50000] 24 


शर 


रु.7649/- समायोजीत केले. 


ie) 
= 
® 
s 
त 
a 


4 %.7700/- F Other Wa 


4 


गोचे रु.21124/-,51 प्रवगोचे रु.16828/- व Other प्रवगीचे रु. 141070/- 
समायोजीत केले. 


(> 


a 
-> e Ww Ww fp) uw 
0०0 xe} 00 N eS 0० 


N Ww 
wn Ww 
fo) ~N 
९2 uw 
=) ९ 
९ (व oO oO (es) oO oO 
nN 
N am 


4500 


3375 29625 
3038 26663 
56288 


rrr sr माळळ 


H DN: CN = Atul Hansraj Salunke, C = IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
U ansraj alunke Maharashtra, OU = Higher And Technical Education Department 


Date: 2019.11.15 15:33:42 +05'30' 


(डॉ. अतुल हं. साळुंके ) 


-> RR bb "2 
uw & Ww N 

wn 

no} 

o 

Q, 

न, 

न> 

a 

o 

i=} 

o 

be 

gl 


39007 
504568 
185800 
315484 
123601 
130603 

र ह गोचे रु.14599/- व Other प्रवगीचे रु. 122381/- 
|g 

37500 

33751 

71251 


राज्य संपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी 


राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन. 


परिशिष्ट- ब 


विद्यापीठाचे नाव रासेयो 
Regular 47750) 11937500] 5308] 3962 38480 189997 141798] 1353121 1684916 
if eee 
aera) याळ Re ee 
(| 
[| [1 [सळ पऊळळ 
i यटडडयादानी 
1111 [1 OO OE) 
a 
i ea eee 
न क्क क्ल | चत्या 
a ७ ऊळळग ळा ळी र्ग ळी 0 
111111 | 1 [|| || छळ उळळ 
= 
a 
SSeS ee ee Se See Ee See ee aS ee ee 
a 
PoP ऊश्तंग | 4600] 2070000) ५43 193] 864] 
ss Gc ee) 
_8.महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विदयापीठ,नाशिक Regular | 9000] 2250000] 464] 
aaa, 
७ क क क ७११००७ ०७०५०00 ee कती 
| ost पंजाबराव देशमुख कृषी विदयापीठ, अकोला [Regular |_2600|__&0०0०0१ 294] 2५५ 20५ १ 0 
Sa eae 
28882] 8303] 55524 


परिशिष्ट- ब 


अ.क्र विद्यापीठाचे नाव कार्यकम 
विदयार्थी 100% THERS S.C. | = S.T. OTHERS TOTAL 


a ee 
हा 


Eg 
| 
[Lg 
12 Seg 
Lg 
| 
376 
[4 
376 


a ee eer 


४ ॥ क्क 
ro ळी द्रा ळा का 
OO क्क 
वकक कक Ye ae oa 
का ee का 
100007२ २७ ७ २ क णी ण 
I ott काका 
a 
“क बक कर्कश्श 
NN ० त्त 
a कह तहत वता या लका तहा 
OOOO OS न्त 


व Digitally signed by Atul Hansraj Salunke 
Atul Hansraj Salunke exten ériarctastne Gu vigherana tecmeal 
Education Department 
Date: 2019.11.15 15:34:04 +05'30' 
( डॉ. अतुल हं. साळुंके ) 
राज्य संपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी 
राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन. 


